RNINo.MAHBIL/ 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग पाच 


वर्ष ३ , 


अंक २३ ]] 


सोमवार , डिसेंबर ११ , २०१७/ अग्रहायण २० , शके १९ ३९ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ५८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ११ डिसेंबर , २०१७ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील 

विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे 


: 


L. A. BILL No. LX OF 2017 . 

A BILL 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT. 

सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६० . 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम यात आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता विधेयक . 


१ ९ ५० 


चा २ ९ . 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम , 
यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे 

अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१७ २०१७ रोजी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१७ हा प्रख्यापित केला होता 


चा महा . 


अध्या . 


२२. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; 
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 


भाग पाच - ५८-१ 
एचबी -१६०२- ( १) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर ११, २०१७/ अग्रहायण २०, शके १९ ३९ 


संक्षिप्त नाव व 


१ . 


प्रारंभ . 


( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था (तिसरी सुधारणा ) अधिनियम, २०१७ 
असे म्हणावे . 

( २ ) तो , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

२ . (१) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३६ मधील , पोट -कलम ( ५ ) मध्ये, 


१ ९ ५० 


सन १ ९ ५० चा 
अधिनियम क्रमांक 


चा २ ९ . 


२ ९ याच्या 
कलम ३६ ची 

सुधारणा. 


५५ . 


( क ) “ विश्वस्तांकडून होणा-या मालमत्तेच्या हस्तांतरणास ” या मजकुराऐवजी , “ महाराष्ट्र सार्वजनिक २०१७ 
विश्वस्तव्यवस्था ( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम, २०१७ याच्या प्रारंभापूर्वी, विश्वस्तांकडून अंमलबजावणी चा महा. 
केलेल्या विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
( ख ) पुढील स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल : 

स्पष्टीकरण . - पोट- कलम ( ५ ) च्या प्रयोजनार्थ, “ धर्मादाय आयुक्त ” याचा अर्थ, केवळ 

कलम ३ अन्वये नेमलेला धर्मादाय आयुक्त , असा आहे ; ". 
सन २०१७ चा 

( १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१७ हा, याद्वारे , निरसित करण्यात २०१७ 
महाराष्ट्र अध्यादेश 

येत आहे . 
क्रमांक २२ यांचे 

निरसन व 
व्यावृत्ती. 

( २) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात 
आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला कोणताही आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात 
आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, 
काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


३ . 


चा महा . 


अध्या . 


२२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर ११, २०१७ / अग्रहायण २०, शके १९ ३ ९ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन. 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम ( सन १ ९ ५० चा २९ ) याचे कलम ३६ चे पोट -कलम 
( ५ ) हे, त्यामध्ये नमूद केलेल्या प्रकरणामध्ये केवळ मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची कार्योत्तर मंजुरी देण्याकरिता, 
धर्मादाय आयुक्ताच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम, 
२०१७ ( २०१७ चा महा. ५५ ) याद्वारे उक्त कलम ३६ चे पोट -कलम ( ५ ) हे जादा दाखल करण्यात आले आहे . सन 
२०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५ ९ ( २०१७ चा उक्त महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५५ बाबतचेविधेयक ) 
याच्या चर्चेच्या अनुषंगाने ते राज्य विधानमंडळात पारित करताना कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा धर्मादाय आयुक्ताचा 
अधिकार हा , उक्त पोट - कलम (५ ) च्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी अंमलबजावणी केलेल्या विश्वस्तव्यवस्थेच्या 
मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या व्यवहारासाठी मर्यादीत असावा , अशी तरतूद करणे इष्ट वाटले . 
कलम ( ५ ) मध्ये यथोचितरीत्या सुधारणा करणे इष्ट वाटले. 


म्हणून , उक्त पोट 


उक्त पोट - कलम (५ ) च्या तरतुदींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता, उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ अन्वये नेमलेल्या धर्मादाय आयुक्ताकडूनच कार्योत्तर मंजुरीचा असा अधिकार वापरण्यात येईल , अशी तरतूद 
करणे देखील इष्ट वाटले . 


२ . राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम (१ ९ ५० चा २९ ) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली होती, म्हणून , त्यांनी दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था ( सुधारणा ) 
अध्यादेश, २०१७ ( सन २०१७ चा महा. अध्या. २२), हा प्रख्यापित केला होता. 

उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


३ . 


देवेंद्र फडणवीस , 


मुंबई, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१७ . 


मुख्यमंत्री . 


विधान भवन : 


नागपूर , 
दिनांक ११ डिसेंबर , २०१७. 


डॉ . अनंत कळसे , 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


